RNI No. MAHBIL /13/2 /2011 - TC 
www .dgps .maharashtra .gov.in 


PC 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १३ ] 


मंगळवार , मार्च १३ , २०१८ / फाल्गुन २२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , महानगरपालिका यांजकडून 


अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर 

पोट -निवडणूक , २०१८ 


जाहीर प्रकटन 


क्रमांक अ. शा . पत्र / साप्रवि / पोट -निवडणूक - ४४/ २०१८. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ , अनुसूची ड , प्रकरण १ 
(निवडणूक नियम ) क्रमांक ८, मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /मनपा- २०१८ /प्र . क्र . ०२ / का . ०५, 
दिनांक ७ मार्च २०१८ अन्वये अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३२ (ब) पोट -निवडणूक , २०१८ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम 
जाहीर केला आहे. त्यानुसार मी , घनश्याम मंगळे, आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, अहमदनगर महानगरपालिका, पोट -निवडणूक, २०१८ या 
जाहीर प्रकटनाद्वारे अहमदनगर महानगरपालिका, पोट -निवडणूक , २०१८ प्रभाग क्रमांक ३२ (ब) चा खालीलप्रमाणे नमूद केलेला निवडणूक 
कार्यक्रम घोषित करीत आहे. 

परिशिष्ट १ 
अ . क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


दिनांक १३ मार्च २०१८ (मंगळवार ) 


आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची तारीख 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 

वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी 
३ वरील नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


दिनांक १३ मार्च २०१८ (मंगळवार ) सकाळी ११-०० ते 
दिनांक २० मार्च २०१८ (मंगळवार) दुपारी २ - ०० पर्यंत 
दिनांक १३ मार्च २०१८ (मंगळवार ) ते दिनांक २० मार्च 
२०१८ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११ -०० ते दुपारी ३- ०० ) 
( रविवार दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत .) 
दिनांक २१ मार्च २०१८ ( बुधवार ) ( सकाळी ११ -०० 
वाजल्यापासून ) 


४ 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


वि ( एच ) ८८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२ , शके १९३९ 


परिशिष्ट १- -चालू 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


- 


वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 

उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


३ 


दिनांक २३ मार्च २०१८ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३- ०० पर्यंत ) 
दिनांक २४ मार्च २०१८ ( शनिवार ) ( सकाळी ११ - ०० 
वाजल्यापासून ) 
दिनांक २४ मार्च २०१८ ( शनिवार ) 


८ 


अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा दिनांक 


९ 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दिनांक ६ एप्रिल २०१८ ( शुक्रवार ) ( सकाळी ७- ३० ते 
संध्याकाळी ५- ३० पर्यंत ) 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ ( शनिवार) सकाळी १० - ०० पासून 
दिनांक १० एप्रिल २०१८ (मंगळवार ) पर्यंत 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


पदनाम 


सह 


मा . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा - २०१८ / प्र. क्र . ०२ / का . ०५, दिनांक ७ मार्च २०१८ अन्वये 
पोट -निवडणूक २०१८ चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडणेसाठी खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेला रकाना क्रमांक ६ मधील प्रभागाकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच रकाना क्रमांक ४ मधील 
अधिकाऱ्याची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा. क्र . साप्रवि / निवडणूक -४१, 
दिनांक १२ मार्च २०१८ नुसार नियुक्ती केलेली आहे . 

तक्ता 
अ. क्र . निवडणूक निर्णय 

सहायक निवडणूक निर्णय पदनाम सुपूर्द करावयाचे निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचेनाव 

प्रभाग क्रमांक अधिकारी यांच्या 

कार्यालयाचा पत्ता 

४ 
१ श्रीमती स्वाती सुर्यवंशी उपजिल्हाधिकारी श्री. सुधीर पाटील तहसीलदार , ३२ ( ब ) आयुक्त यांचे दालन , 
( भूसंपादन), क्रमांक १३ , 

निवडणूक शाखा, 

जुनी महानगरपालिका 
अहमदनगर . 

अहमदनगर. 

इमारत, प्रभाग समिती 
क्रमांक २, शहर विभाग, 

अहमदनगर . 
श्री . आर. जी . मेहेत्रे, उपअभियंता, प्रकल्प विभाग, अहमदनगर महानगरपालिका यांची अहमदनगर महानगरपालिका पोट -निवडणूक २०१८ 
साठी आचारसंहिता कक्ष प्रमुख म्हणून अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा. क्र . साप्रवि. / निवडणूक -४२, दिनांक १२ मार्च 
२०१८ नुसार आचारसंहिता कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती केलेली आहे . त्यांची बैठक व्यवस्था प्रकल्प विभाग , अहमदनगर महानगरपालिका, 
मुख्य कार्यालय , नवीन प्रशासकीय इमारत , नगर - औरंगाबाद रोड , अहमदनगर येथे राहील . 

श्री . चंद्रकांत खरात , मुख्य लेखापरीक्षक, अहमदनगर महानगरपालिका यांची अहमदनगर महानगरपालिका पोट-निवडणूक २०१८ साठी 
उमेदवारांचे खर्चाचेहिशोब तपासणी कक्ष प्रमुख म्हणून अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश क्रमांक जा . क्र . साप्रवि / निवडणूक ३९ , 
दिनांक १२ मार्च २०१८ नुसार नियुक्ती केलेली आहे . त्यांची बैठक व्यवस्था मुख्यलेखापरीक्षक यांचे दालन, अहमदनगर महानगरपालिका, मुख्य 
कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, नगर - औरंगाबाद रोड , अहमदनगर येथे राहील . 

नामनिर्देशनपत्र व त्यासोबत इतर कागदपत्रे सादर करण्याच्या प्रक्रियेचे संगणकीकरण मा . राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले आहे . त्यासाठी 
http : //panchayatelection. maharashtra. gov .in ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिलेली असून सदर वेबसाईटवर संगणक प्रणालीद्वारे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १३ , २०१८ / फाल्गुन २२ , शके १९३९ 


उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे भरावीत . त्याची प्रिंट आऊट घेऊन त्यावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करावी व असे स्वाक्षरी केलेले प्रिंट आऊट नामनिर्देशनपत्र 
उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या संबंधित प्रभागाची ( Wards ) नामनिर्देशनपत्रे ( Nominaton 
Papers) रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद कार्यालयात स्वीकारतील . 

तसेच, नामनिर्देशनपत्रासोबत देण्यात येणारी शपथपत्रे व इतर जोडपत्रे संगणक प्रणालीवर न भरता थेट वरील नामनिर्देशनपत्राच्या स्वाक्षरी 
केलेल्या संगणकीय प्रिंट आऊट सोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे दाखल करावीत . 

सदर कामी नमुना नामनिर्देशनपत्र विक्रीसाठी व इतर तद्नुषंगिक माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


घनश्याम मंगळे , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, 

____ पोट-निवडणूक, २०१८, 
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १२ मार्च २०१८ . 


आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांजकडून 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव 
पोट -निवडणूक , २०१८ 

नमुना - १ 
( पहा नियम ८ ) 

निवडणुकीची सूचना 
क्रमांक जमनपा/ पोट - निव .-२०१८/ ३३३० /२०१८ . - याद्वारे सूचना देण्यात येते की , 


( १) 


जळगाव शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक २६ मधील जागा क्रमांक २६- ब सर्वसाधारण या मतदारसंघातून नगरसेवकाची 

पोट -निवडणूक घ्यावयाची आहे. 
( २) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक निवडणूक 

निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक १३ मार्च २०१८ ते दिनांक २० मार्च २०१८ पर्यंत सकाळी ११ .०० ते दुपारी ०२ . ०० वाजेपर्यंत 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रभाग क्रमांक २६- ब व नाव श्री . अभिजीत भांडे- पाटील , 

उपजिल्हाधिकारी ( महसूल ) यांचेकार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करता येतील . 
( ३ ) नामनिर्देशनपत्रे वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील . 


IT 


( ४) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक २१ मार्च २०१८ रोजी सकाळी ११. ०० वाजता उपजिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय , 

जळगाव येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय येथे करण्यात येईल . 
उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही सूचकाला किंवा अनुमोदकाला किंवा 
निवडणूक प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात दिनांक २३ मार्च २०१८ पूर्वी 

दुपारी ३ . ०० वाजेपर्यंत देता येईल . 
( ६ ) दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता उपजिल्हाधिकारी ( महसूल ) यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव येथे 

असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल . 
( ७) निवडणूक लढविली गेल्यास, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजी सकाळी ०७. ३० ते संध्याकाळी ०५. ३० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल . 
(८) मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी सकाळी १० . ०० वाजेपासून . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च १३, २०१८ / फाल्गुन २२ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - २ 
जळगाव शहर महानगरपालिका, पोट -निवडणूक , २०१८ 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्यांचे कार्यक्षेत्रास जोडलेले प्रभाग 
निवडणूक निर्णय 

सहायक निवडणूक निर्णय सुपूर्द करण्यात कार्यालयाचेठिकाण 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचेनाव 

आलेले प्रभाग 
व हुद्दा 

व हुद्दा 


अ . क्र . 


१ 


२६ - ब 


श्री . अभिजीत भांडे- पाटील , 
उपजिल्हाधिकारी ( महसूल), 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , जळगाव . 


श्री . पंकज लोखंडे, तहसीलदार, 
कूळकायदा शाखा , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव . 


उपजिल्हाधिकारी (महसूल) , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय 
परिसर , जळगाव 


किशोरराजे निंबाळकर , 
मुख्य निवडणूक अधिकारी, 

तथा आयुक्त, 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव. 


जळगाव , १२ मार्च २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


